सन 2029-22 या आर्थिक वर्षाकरीता प्रधानमंत्री 
जन आरोग्य योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी 
२२१० जी ८८८ (SCP) या लेखाशिर्षाखाली राज्य 
हिस्स्यापोटी (४०%) निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः प्रजयो-२०२१/प्र.क्र.१००/आरोग्य-६ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई-400001 
दिनांक : १६मार्च, २०२२ 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः प्रजयो-२०२१/प्र.क्र.१००/आरोग्य-६, दिनांक ०४ मार्च, 2022 


शासन शुध्दिपत्रक 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ च्या ऐवजी पुढीलप्रमाणे परिच्छेद २ 
वाचण्यात यावा. 

२. सदर निधी आयुष्यमान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महाराष्ट्र या खात्यामध्ये जमा 
करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे वर्ग करण्यात येत आहे. सदर अनुदानाचे देयक अधिदान व 
ळेखा अधिकारी, मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
हे नियंत्रक अधिकारी असतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१६११३१४३७०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay Datt 


A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
a nj ay PUBLIC HEALTH DEPARTMEN’ 
talCod 
5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49169531e74 


Datta ram apc 0690fead8f00f6: 


‘80E93D8EE476E7 190080D9A7194 
A8F4C4198CFFD, 


Mahadeshwar “une acre 
संजय महाडेश्वर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः प्रजयो-२०२१/प्र.क्र.१००/आरोग्य-६, दिनांक १६ ATA, २०२२ 


२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुबई 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई 

६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे 

८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. ( 3 प्रती) 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१०.वित्त विभाग (कार्यासन-व्यय-१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुबई-३२) 

११.कक्ष अधिकारी, (विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


